अस्थाई पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड दि.०१.०९.२०२० 
ते २८.०२.२०२१ या कालावधीसाठी... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र. २६/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा - 

(१) शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

(२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ३१.०८.२०२० 

(३) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, पदनि- २०२०/प्र.क्र. २६/का.१२ 

दिनांक २७.०२.२०२० 

(४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायाळय,नांदेड यांचे 

पत्र जा.क्र./ब-४(१०/३२२१/२०२०, दिनांक ०९.०७.२०२० 


aR निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक २७.०२.२०२०रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, 
नांदेड यांना त्यांच्या आस्थापनेवरील १९२ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार १९२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक शासन निर्णय क्रमांक दिनांक 

३१.०८.२०२० । ०१.०३.२०१९ते व दिनांक ०१.०९.२०२० 

पर्यंत मुदतवाढ | २९.०२.०२० मध्ये ते २८.०२.२०२१ 

दिलेली पदे | नव्याने निर्माण पर्यंत मुदतवाढ 

केलेली पदे द्यावयाची पदे 
si 2 3 ४ 4 ६ 
1 १_| अधिक्षक ४ 7 ४ 
2 | सहायक अधिक्षक १२ १२ 
३ | लघुलेखक उश्श्रे. २ a २ 
४ | लघुलेखक ननि.श्रे. १६ १६ 
षु वरिष्ठ लिपिक २५ २५ 
द कनिष्ठ लिपिक ६१ ६१ 
मुख्य बेलिफ ३ ३ 
८ बेलिफ २३ २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र. २६/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक शासन निर्णय क्रमांक दिनांक 
३१.०८.२०२० । ०१.०३.२०१९ते व दिनांक ०१.०९.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ | २९.०२.०२० मध्ये ते २८.०२.२०२१ 
दिलेली पदे | नव्याने निर्माण पर्यंत मुदतवाढ 
केलेली पदे द्यावयाची पदे 
९ वाहन चालक २ २ 
| 9° | ० सफाईगार ९ ९ 
वि १ पहारेकरी a - | ० ee ० 
१२ मेहेतर a 1 १__| 
१३ | इंग्रजी लेखनिक 1 ee 1 १ 
१४ पुस्तक शिंगी शिका 
बांधणीकार 
१५ rats २२ २२ 
एकूण १९२ १९२ 


२. विधिवन्यायविभाग, कार्यासन -९ यांचेमार्फत मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून वगळली 
आहेत. 


३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/ २०१३/ 
विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-तीन मधील अ.क. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
कमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आ.पु.क्र.. दिनांक ३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०९१६०९५६१०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Yogesh Heeralal Ameta 
Y h H | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary Department, 

ogesh Heerala Le ere 
2.5.4.20=f438fbbb42/2a96e(9898816253bddb762536cSeeddbe4fefb30dd49fc7eb46 
9, 
serialNumber=612827d442d721.42bc204cOed5f947ca3fe2a54123e53ca2001d82866 

aa e a 548c384, cn=Yogesh Heeralal Ameta 
Date: 2020.09.09 16:10:44 +05'30' 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 
२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र. २६/का.१२ 


३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर, औरंगाबाद 

४. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 

६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
७. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 

८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 

९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

११. उप कोषागार अधिकारी, नांदेड 


१२. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,( अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 


१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


